संदर्भ : 
. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत 
सन २०२०-२१ करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
वितरीत केलेल्या निधीपैकी रु. ३९.०१५ कोटी 
निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 

दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२१. 


पत्र क्र. ७-१/२०२०- आरकेव्हीवाय, दि. १२/०५/२०२० 


. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


पत्र क्र. १-१५/२०२० आरकेव्हीवाय/१, दि. ०९/१०/२०२०. 


. कृषीव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अे, दि. २३/१०/२०२०. 

. कृषीव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. ११/१२/२०२० 

. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अे, दि. ०५/०२/२०२१ 

. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


पत्र क्र. १-१५/२०२० आरकेव्हीवाय/१, दि. १२/०३/२०२१. 


. कृषीव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अे, दि. ३१/०३/२०२१ 


८. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०६/०४/२०२१. 


१०, 


. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


पत्र क्र. ७-३/२०२१- आरकेव्हीवाय, दि. १५/०४/२०२१. 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अे, दि.२७/०५/२०२१. 


११. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अे, दि.२९/०६/२०२१. 
१२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/नियोजन/राकृवियो/निधी मागणी/२५८१४, दि. ०९/०८/२०२१. 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 


अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र शासनाने महाराष्ट्रास 
सन २०२०-२१ करिता एकूण ₹ ३७८.२६ कोटी रक्कमेचे (केंद्र हिस्सा ₹ २२६.९६ कोटी + राज्य हिस्सा रु. F 949.30 
कोटी) वार्षिक नियतवाटप (Allocation) मंजूर केले होते. त्यापैकी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता ₹२९७.८९ कोटी निधी 
(केंद्र हिस्सा ₹ १७८.७४ कोटी + राज्य हिस्सा ₹११९.१५ कोटी) निधी संदर्भ क्र. २ व ६ वरील केंद्र शासनाच्या पत्रांन्वये 
प्राप्त झाला असून सदर निधी संदर्भ क्र. ४,५,७ व १० येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे, तथापि सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत निधीपैकी फक्त ₹१७६.५१ कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


वितरण केले असून उर्वरित ₹१०३.३८ कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण बाकी आहे. त्यानुषंगाने कृषि 
आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.१२ येथील दि.०९/०८/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला असून 
त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात एकूण 
₹२९७.८९ कोटी निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आला होता. सदर निधीपैकी ₹१७६.५१ कोटी 
निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण संदर्भ क्र. ४, ५ व १० येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आले असून उर्वरित 
₹१०३.३८ कोटी निधीपैकी रु.३९.०१५ कोटी (रुपये एकोणचाळीस कोटी एक लाख पन्नास हजार फक्त) निधीचे 
प्रकल्प निहाय वितरण या झासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर वितरणाचा तपशिल सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविण्यात आला असून आयुक्त (कृषि) यांनी सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस 
उपलब्ध करुन द्यावा. 
२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - VAR या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.११/१२/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचना 
/ कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२१५५९३८०७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 
th 


Shrikant 2 सा. ही 
सहपत्र :- परिशिष्ट - अ Chandrakant Andge —— प्यावा दादा यक 
(श्रीकांत sitet) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. सचिव (GBM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
११. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 
१२. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 
१३. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 
१४. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१७. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१८.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


परिशिष्ठ - अ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-अ , दि. १२/०८/२०२१ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता रु. ३९.०१५ कोटी निधीचे प्रकल्प 


निहाय वितरण 
वर्ष - २०२०-२१ (रक्‍कम रु. कोटीत) 
क्र प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प एकूण । शिल्लक या शासन 
मंजूरीचे वर्ष | प्रकल्प प्रकल्प । निर्णयान्वये वितरीत 
मुल्य  किंमत/ करण्यात येत 
निधी असलेला निधी 
(ती २ ३ ee | & (8-4) | ow 
१ । सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून एकात्मिक कृषि 
विकासासाठी (PPP-IAD) पुरवठा साखळीसह फळे 
आणि भाजीपाल्याची सफाई व प्रतवारी करुन त्यावर २०१९-२० | ३.२५ ३.२५ १.४२ 
असेप्टीक प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प. 
अ संचालक, मराफ आणि औ.व.मं. ३.२५ ३.२५ १.४२ 
२ | मौजे जांबरगांव, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद येथे अँग्रो ह 
लॉजिस्टीक पार्क उभारणी प्रकल्प. (यत a vee 
3 | तासगांव व सांगोला येथे काढणी पश्चात हाताळणी 
व्यवस्थेसह मल्टीचेंबर शितगृह व प्रक्रिया केंद्र निर्मीती | २०१७-१८ | ३.०९ २.२४ ०.८० 
प्रकल्प. 
ब व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.वखार महामंडळ २२.७९ २१.९४ २.३० 
४ | भुईमूग, करडई व सुर्यफुल पैदासकार व प्रमाणीत बियाणे 
उद य याता २०२१-२२ | १.८१ १.८१ ०.६० 
उत्पादन केंद्राची स्थापना 
५ | नागपुर विभागातील ४ जिल्ह्यांमध्ये मोहरीच्या अधिक 
उत्पादन देणाऱ्या जातीसह कमी खर्चाच्या उत्पादन | २०२१-२२ | ०.३३ ०.३३ ०.१४५ 
तंत्रज्ञानाचा अवलंब 
६ | विदर्भातील नगदी पिकातील विषारी पदार्थाचे निरिक्षण 
करण्यासाठी fear, उर्वरीत अंश तपासणी | २०२१-२२ | ३.५३ ३.५३ ३.०० 
प्रयोगशाळा स्थापना करणे. 
क डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला ५.६७ ५.६७ ३.७४५ 
७ | राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतर्गत राष्ट्रीय रेफरन्स 
(संदर्भीय)प्रयोगशाळेची स्थापना करणे Se ae sate २. त 
शेतकऱ्यांच्या दारात कृत्रीम रेतन सुविधा उपलब्ध करुन = 
८ | देणे. २०२१- ७३.९१ ७३.९१ २०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प एकूण | शिल्लक या शासन 
मंजूरीचे वर्ष | प्रकल्प प्रकल्प । निर्णयान्वये वितरीत 
मुल्य ' किंमत/ करण्यात येत 
निधी असलेला निधी 
La | २ ३ 1 ४__| ६ (8-4) | ७____| 
९ । महाराष्ट्र राज्य wide परिषद, नागपूर या 
कार्यालयाच्या नवीन प्रशिक्षण केंद्र व प्रशासकीय इमारत | २०२१-२२ | ७.०९ ७.०९ ४.९१ 
बांधकाम करणे. 
१० [पश्ञुरोगांचे आरटीपीसीआर निदान करण्यासाठी 
राज्यातील ४ (नाशिक , अकोला, कोल्हापूर व चिपळूण) 
विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण व ३ | २०२१-२२) २.५० २.५० २.५० 
(पुणे, औरंगाबाद व नागपूर) विभागीय रोग अन्वेषण 
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे. 
११ | अंडपेझी वापरुन गर्भ प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानाचा वापर करुन 
a Fest) Wom कायात वाता 2029-22 १.७९ १.७९ १.७९ 
देशी गाई व म्हशींचे प्रजनन करण्याचा प्रकल्प. 
ड आयुक्त, पशुसंवर्धन ९२.२७ | ८७.६४ ३१.५५ 
एकूण (अ--ब--क--ड) १२३.९८ ११८.५० ३९.०१५ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


